शैक्षणिक वर्ष २०१९-२०२० पासून राज्यात 
अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र, हॉटेल मॅनेजमेंट 
अँन्ड कॅटरींग टेक्नॉलॉजी, वास्तुशास्त्र पदवी 
अभ्यासक्रम, एम.बी.ए.पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम 
व (पीजीडीएम) पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमाच्या 
नवीन संस्था सुरु करण्यास शासन मान्यता 
देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. टीईएम-२०१९/प्र.क्र.१३१/तांशि-४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०५ जुले, २०१९ 


वाचा :- १) संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक २/ 
एनजीपी /मान्यता/२०१९/५२९, दि. १७.०५.२०१९. 
२) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्र.टीईएम-२०१९/ 
प्र.क्र.१३१/तांशि-४, दि. १०.०६.२०१९. 


शासन निर्णय :- 


शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० मध्ये संदर्भ H.2 सोबतच्या Annexure “A” मधील श्री.साई 
इन्स्टिटयुट ऑफ फार्मसी अँण्ड रिसर्च, औरंगाबाद या संस्थेच्या नावासमोरील रकाना क्रमांक १३ 
समोरील प्रवेश क्षमतेमध्ये “६०” ऐवजी “१००” अशी सुधारणा करण्यास शासन मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


२. तसेच या शासन निर्णयासोबतच्या Annexure “8” मध्ये जानकीदेवी बजाज इन्स्टिटयुट 
ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज अँण्ड रिसर्च, पुणे या संस्थेच्या अनुक्रमांक १ समोरील प्रवेशक्षमतेमध्ये 
“१००” ऐवजी “१२० अशी सुधारणा करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. दिनांक१० जून, २०१९ च्या शासन निर्णयातील अटी व शर्तीची कायम राहतील. 


झासन निर्णय क्रमांकः टीईएम-२०१९/प्र.क्र.१३१/तांशि-४ 


छ. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०७०५१५०७४८४५०८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


by SANJAY AUDUMBAR DHARURKAR 
tra, 


Di 
DN: arasht 
13e94e6da7bc6bee23011448b7fc64d13 
SANJAY AUDUMBAR sets 


DHARURKAR react poe a eng 
(संजय औ. धारुरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण परीक्षा मंडळ, ३०५, शासकीय तंत्रकिनेतन इमारत,४९, 
खेरवाडी,अलियावर जंग मार्ग, TANGA), मुंबई ४०००५१ 
३. सहसंचालक, तंत्र शिक्षण, विभागीय कार्यालये पुणे/ औरंगाबाद (संचालक, तंत्र शिक्षण 
यांच्यामार्फत). 
४. कुलसचिव, सर्व अकृषी विद्यापीठे 
५. कुलसचिव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे, रायगड 
६. प्राचार्य, श्री.साई इन्स्टिटयुट ऑफ फार्मसी अँण्ड रिसर्च, औरंगाबाद (संचालक, तंत्र 
शिक्षण यांच्यामार्फत) 
७. प्राचार्य, जानकीदेवी बजाज इन्स्टिटयुट ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज अँण्ड रिसर्चपुणे , (संचालक, तंत्र 
शिक्षण यांच्यामार्फत) 
८. अतिरिक्‍त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, ७ वा मजला, 
चंद्रलोक भवन, जनपथ, नवी दिल्ली - ११० ००१. 
९. सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण विभाग), 
नवी दिल्ली. 
१०.फार्मसी काऊन्सिळ ऑफ इंडिया, कम्बाईन्ड काऊन्सिल बिल्डींग, कोटला रोड, ऐवान- 
ए-गालिब मार्ग, नवी दिल्ली -११०००२ 
qq. विभागीय अधिकारी, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, पश्चिम विभागीय कार्यालय, इंडस्ट्रियल 
इन्शुरन्स बिल्डींग, २ रा मजला, चर्चगेट, मुंबई. 
१२. कक्ष अधिकारी (तांशि-५), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
१३. निवड नस्ती/तांशि-४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


